अनुऱोषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, 
अनसिंग जि. वाशिम येथील रुग्णालय 
इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०१७/प्र.क्र.१ ५/आरोग्य 3 
१० वा मजला, संकुल SARA, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १८ जूले, २०१९. 


वाचा : 
१ आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/ कक्ष-३/टे-६/ग्रारुअनसिंग३० 
खाटाबांध/१६, दिनांक २१.१२.२०१६. 


प्रस्तावना : 

Sait ग्रामीण रुग्णालय, अनसिंग जि. वाशिम येथीळ रुग्णालय इमारतीच्या 
बांधकामाच्या रुपये १३०१.०० लक्ष एवढ्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व नकाशझांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

२. अनुऱोषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, अनसिंग जि. वाशिम येथील रुग्णालय इमारत बांधकामाचे 
अंदाजपत्रक सन २०१५-१६ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर कामाच्या अंदाजपत्रकात ४ टक्के 
आकसमिक खर्च व सेवा कर योग्य करण्यात आले आहेत. सदरील काम जर अर्थसंकल्पा व्यतिरीक्त 
करावयाचे झाल्यास त्यात ४ टक्के सेंटेज चार्जसची तरतूद मिळविण्यात यावी. सदर तरतूदी योग्य 
करण्यात येवून सोबत जोडण्यात आलेल्या Recapitulation Sheet नुसार रुपये १३३२.५२ लक्ष एवढ्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 

अटीव शर्ती :- 

१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 

अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

२) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 

खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१७/प्र.क्र.१५/आरोग्य 3 


3) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

४) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना 
आरोग्य खात्याच्या त्यात्या- आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी 
अंतिम करण्यात याव्यात. 

५) सदरचे काम नवीन नमुना नकाशांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुझास््रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

६) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञाकडून या कामांच्या नकाठो 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवश्‍यकता नाही. 

७ प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. अनुशोषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, अनसिंग जि. वाशिम येथील रुग्णालय इमारत बांधकामावरील 
खर्च मागणी क्रमांक- एच-९, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील 
भांडवली खर्च, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, २००- इतर कार्यक्रम, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१० ०१४१), 
५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात यावा. 


४. अनुऱोषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, अनसिंग जि. वाशिम येथील रुग्णालय इमारत बांधकामासाठी 
लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत 
शासनास सादर करावा. 


५. हे आदेश झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये व सार्वजनिक 
बांधकामा विभागाचा अनौपाचरीक संदर्भ क्र.६४२ at दि. १५.०३.२०१७ अन्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१७/प्र.क्र.१५/आरोग्य 3 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१६१००६१८४८१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digitally signed by Roshani 
R os h ani Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 
Patil, C = IN, S = Maharashtra, O 


D j al e 5 h = Government Of Maharashtra, 


OU = Public Health Department 


Kadam Patil °#% 20190718 124922 +0880 
(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, वाशिम 

अधिक्षक, जिल्हाह रुग्णालय, वाशिम 
८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम. 
९. उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, अनसिंग, जि. वाशिम. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. वाशिम. 
११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Sheet! 


Name of Work: Construction of 30 Bedded Rural Hospital at Ansingh, Tal. & Distt 


Washim 
RECAPITULATION SHEET 
_.___{A)Essentialitems — 
| Sr. no. | j | Items | 20७ २5. 
1 Building proper es a 
‘Ground Floor 01 0 00 ee 
Fat of on of building (sqmt) _ 3319.20; 
Rate of construction = an ee 24,000; 
costofconstruction ay ar; 96,60,800 
2 in न 0 Internal (5% of cost of building proper) ______39,83,040 
[ External (6% of cost of building proper) = ——S—«47, 79,648 | 
| 3४ Water Supply & sanitation (5% of cost of (9 Of Cost of building proper) _ ___ 39,83,040) 
|__4 _|Compound Wall (550 m @ Rs. 7500/- {9950 m @ Rs. 7500/- per m) es 41,25,000/ 
os 1 5 _|Internal Roads (1125 Sqm @ Rs. 2000/- PerSqm) | 22,50,000| 
, 6 Plinth Protection( 315 m @ Rs. 1500/- per m) 4,72,500| 
7 _ [Rain water harvesting | 200,000 
| _8 __|Fire Fighting / Arrangements Lump Sum वि ७ ieee! 1 ____2,00,000 
___9 __ ‘Parking Arrangements _ : | 5,00,000' 
__10 __|Soil Investigations _ 0.0. __.. 1. 1,00,000 
_ 1 _{Concrete Drains & C.D. Work "| 3,50,000! 
__12 Land Development & Arboriculture etic oe सस eee 000000 
13 ‘Furniture @ Rs 2500/-perSqm 111.  82,98,000 
14 SolarEquipments 2.  7,50,000 
/ 415 _|Ramp for Handicapped _ 1011. i. 2,00,000 
|_ a ee ७० 0-० कि ____ «SubTotal 11,04,02,028 
= 22“ ४ __Contingencies (4%) 1____________31,86,432 
५... ८. __Escalation (10%) ____ ,____1,10,40,203 
र | __ Service Tax ( 15% on 40% of Construction cost) 66,24,122, 
४.2 020 12 | ew Total «=: 13,12,52,784 
६. 1111... ठे) Optionalitems ० 
”/* _ Sr. no. | items |. CostRs. | 
__1 Bore 1 Bore well, Sump weil Pump House etc. _ ae 10,00,000' 
_2___Air Conditioning 2 a 10,00,000; 
| 0 
a ह नो __________ Subtotal’ 20,00,000 
TOTAL COST OF PROJECT = (A+B ) 13,32,52,784 
Say Rs Lakhs 1332.53 


Page 1 


